अहमदनगर तालुक्‍यातील प्ररामा ८ (नविन 
रा.म.मा.क्र.१६०) पासून काळेवाडी ते ग्रामा १६९ 
या योजनाबाह्य रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :-१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.रेशा/६६९/सन २०१९, दि.०५/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 
अहमदनगर जिल्ह्यातील अहमदनगर तालुक्यातील प्ररामा ८ (नविन रा.म.मा.क्र.१६०) पासून 
काळेवाडी ते ग्रामा १६९ हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रवियो २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर सदर तसेच रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ता विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अहमदनगर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांची मागणी विचारात घेऊन, अहमदनगर तालुक्‍यातील wre ८ (नविन 
रा.म.मा.क्र.१६०) पासून काळेवाडी ते ग्रामा १६९ हा योजनाबाह्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ५/३०० 
लांबी ५.३०० कि.मी. हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 4.300 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१००९०.९८० + 4.300) म्हणजेच 
१००९६.२८ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१६/नियोजन-२ 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१४३८०४१३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swaroo p = 
7 dcfb496a3a97175, 
serialNumber=42787 5b948dcfc3f94a33993f9f923cb42f66fb0e5e2c21 
ukaram Raipure ण वाळ 


(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,अहमदनगर (यांनी सदर झासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

५) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 

७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

९) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१० निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


